महाराष्ट्र शासन 


क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/ प्र.क्र.२३२/८-ओ 
कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२३ 
संदर्भ: 
१ सा. प्र. वि., शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१२/प्र.क्र. ५४/१८ (र. व का), दि. ११ ऑगस्ट,२०१४ 
२)  कृषिव पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.४६/८ अ, दि.८ जानेवारी, २०१८ 
३) सा. प्र. वि., शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०२२/प्र.क्र. ७७/१८ (र. व का.), दि. २७ एप्रिळ,२०२३ 


कार्यालयीन आदेठा 


महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत विविध 
विकास कार्यक्रम/योजना राबविण्यात येतात. या विकास योजना/कार्यक्रमांची अंमलबजावणी तसेच कार्यालयीन 
कामकाज पध्दती, निर्णय प्रक्रिया यांचे मूल्यमापन करुन मूल्यमापन अभ्यासाव्दारे योजनांच्या अंमलबजावणीतील 
यशापयश आणि कामकाज/निर्णय पध्दतीतील त्रुटी निदर्शनास येतात. या त्रुटी दूर करुन संबंधित निर्णय प्रक्रियेत 
सुधारणा तसेच योजना/कार्यक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे व परिणामकारकपणे सामान्य माणसापर्यंत पोहचाव्यात 
याकरिता उपाययोजना सुचविण्यासाठी क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया ((20) या त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन 
करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२७ एप्रिल,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ११ ऑगस्ट,२०१४ च्या परिपत्रानुसार तसेच कृषि विभागाच्या दि. २८ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन परिपत्रकाव्दारे निर्णय प्रक्रियामध्ये सुटसुटीतपणा, गतिमानता 
आणण्याकरिता व निर्णय प्रक्रिया निकोप रहावी म्हणून प्रकरण सादरीकरणाचे टप्पे निश्चित करण्याचे ठरविण्यात 
आलेले आहे. त्यानुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधित कामकाजाबाबत दिनांक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी शासन 
परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे. परंतु, या कार्यासनातील विषय बदलले असल्याने, याबाबत नव्याने 
आदेशा निर्गमित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने कार्यासनातील विषयाबाबत सादरीकरणाचे स्तर सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निदेश असल्यास किंवा 
काही विशिष्ट अपावादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे योग्य तो बदल करण्यात येईल. 
उपरोक्त सादरीकरणाच्या टप्यांमध्ये आवश्‍यक त्या ठिकाणी अन्य विभागांचा सल्ला घेण्याची बाब दर्शविण्यात 
आलेली नाही. तसेच धोरणात्मक बाबींच्या प्रकरणात दि.११ ऑगस्ट, २०१४ च्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार 
सादरीकरणाचे तीनपेक्षा अधिक स्तर असतील. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक२०२३०९२०११४५४६१९०१ असा आहे .हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 


महाराष्ट्राचे चे राज्यपाल याच्या य आदेशानुसार दे J नावाने DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
महारा XT यपाल या T आ शा सार व ना वा 7 ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
M A H E N D RA 2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1bfafed99b2 
3ec6836d8d498d0797965898, postalCode=400032, 
‘Maharashtra, 


st=l 
SO PA N G H A DG E serialNumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778 

(C68C7EE4EF46BAAGEA9B8BD1F47C2642, 

cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 

Date: 2023.09.20 11:49:06 +05'30° 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१, अपर मुख्य सचिव (कृषि), मंत्रालय,मुंबई-३२ 
2 उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सर्व कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ष्‌. निवड नस्ती (कार्यासन -८ओ), मंत्रालय, मुंबई -३२ 


(कार्यालयीन आदेश क्र.संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.२३२/८-अओ, दि. २० सप्टेंबर, 2023 चे जोडपत्र) 


या कार्यासनाशी संबंधित बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करण्याबाबत अधिकारांचे तीन स्तर निर्धारित करणे. 


विषय कार्यासनात हाताळले जाणारे कामकाज सादरीकरणाचे तीन स्तर अंतिम निर्णय घेण्यास आदेश निर्गमित 
सक्षम प्राधिकारी करण्यास सक्षम 
अधिकारी 
शिक्का का २ ३ i re. | ५ 
१)नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी | १) आयुक्त (कृषि), प्रकल्प संचालक व कक्ष अधिकारी | अवर सचिव उप सचिव/ उप सचिव/ 
प्रकल्प इतर यंत्रणेस माहिती/स्मरणपत्रे पाठविणे. सहसचिव सहसचिव 
२) केंद्र शासनाशी होणारा पत्रव्यवहार  । कक्ष अधिकारी/ उप सचिव । अपर मुख्य सचिव | अपर मुख्य सचिव कार्यासन अधिकारी/ 
2) मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय अवर सचिव अवर सचिव/उप 
व ग्रामिण परिवर्तन प्रकल्प ३) योजनेतर्गत वित्तीय मान्यता व कक्ष अधिकारी/ | उप सचिव अपर मुख्य सचिव | अपर मुख्य सचिव सचिव 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे अवर सचिव 
३) कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजना ४) नियामक मंडळ, सुकाणू समिती, कक्ष अधिकारी/ | उप सचिव | अपर मुख्य सचिव | अपर मुख्य सचिव/ 
तांत्रिक Tare समिती इ. समितीच्या । अवर सचिव मुख्य सचिव 
४) डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या | बैठका 
शिफारशी 8) धोरणात्मक निर्णय/मंत्रिमंडळ अवर सचिव उप सचिव अपर मुख्य सचिव | मा.मंत्री (कृषि)/ अवर सचिव/उप 
प्रस्तांवाना मान्यता घेणे मा. मुख्यमंत्री सचिव/अपर मुख्य 
५) कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान बव = ing 
4) fa संबंधित सर्व कामकाज | कक्ष अधिकारी/ | उप सचिव | अपर मुख्य सचिव | मा.मंत्री (कृषि) अवर सचिव/उप 
६) राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण तर भित or ae 
ar ६ जनतेच्या तक्रारी व विविध | कक्ष अधिकारी | अवर सचिव उप सचिव/ उप सचिव/ कार्यासन अधिकारी/ 
दो ता व मागण्याबाबतच्या पत्रावर क्षेत्रिय सहसचिव सहसचिव अवर सचिव 
७ वनशेती उपअभियान डा cea गागवून ep 
उन माहिती मागवून प्रकरणे 
प ता eee सादर करणे 
८] विधान, मंडळ विषयक कामकाज ७) मा.मुख्यमंत्री, मा.राज्यपाल, मा.मंत्री, | कक्ष अधिकारी | अवर सचिव उप सचिव/ उप सचिव/ अपर मुख्य 
मा.राज्यमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी सहसचिव सहसचिव/ अपर मुख्य | सचिव/मंत्री 
यांच्याकडून आलेल्या पत्रावर कार्यवाही सचिव/ मा. मंत्री/ 
करण्याबाबतची प्रकरणे मा. मुख्यमंत्री 
८) आपले सरकार, पी.जी.पोर्टल, इतर । कक्ष अधिकारी | अवर सचिव उप सचिव/ उप सचिव/ कार्यासन अधिकारी/ 
ऑनलाईन सेवांबाबत येणा-या संदर्भावर सहसचिव सहसचिव अवर सचिव 
कार्यवाही करण्याबाबतची प्रकरणे 


